धर्मादाय आयुकत कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या 
सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र:-सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०२२. 


वाचा:- 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२१/२००१/वित्तीय सुधारणा, 
दि.१०.०९.२००१. 

२) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्र.सीएचए ११०२/१०९६/(१३०)/का-१, 
दि.०६.१२.२००२. 

३) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्र.सीएचए ११९३/५४७/(६०)/का-१, 
दि.१३.०२.२००७. 

४) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्र.सीएचए १००५/२९६/(३६)/का-१, 
दि.०६.०५.२००८. 

५) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्र.सीएचए १०९८/८२७/(९३)/का-१, 
दि.१२.०५.२००८. 

६) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्र.सीएचए २२०८/३२९/(२७)/का-१, 
दि.२६.०९.२००८. 

७) विधिव न्याय विभाग,शासन निर्णय क्र.सीएचए २२०९/९६/(११)/का-१,दि.२७.०८.२००९. 

८) विधि व न्याय विभाग,झासन निर्णय क्र.सीएचए २०११/८२१/प्र.क्र.९३/का-१, 
दि.१४.०३.२०१२. 

९) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्र.संकिर्ण २३१४/४०४/प्र.क्र.७३/का-१, 
दि.२२.१०.२०१८. 

१०) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/विसु-१, दि.११.०२.२०१६. 

११) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि.२५.०५.२०१७. 

१२) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या सन २०२२ 
मधील ४थ्या बैठकीचे दि.२६.०९.२०२२ रोजीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 
उपर्निर्दिष्ट क्र.०२ ते ०९ येथील शासन निर्णयान्वये धर्मादाय आयुक्त HATHA, AERIS 


राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयाकरीता विविध संवर्गातील एकूण १८५९ पदांना 
मंजूरी देण्यात आलेली होती. 

२. उपनिर्दिष्ट क्र.०१, १० व ११ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का.१ 


आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित 
आकृतीबंध निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 
३. यास्तव, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्याच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील दैनंदिन कामकाजाच्या स्वरूपात कालानुरूप झालेला बदल व संगणकीकरणाचा 
वाढता वापर विचारात घेऊन त्यांच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
४. त्यानुसार उपनिर्दिष्ट क्र.१२ येथील मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या सन २०२२ मधील ४थ्या बैठकीच्या दि.२६.०९.२०२२ रोजीचे इतिवृत्तानुसार विधि 
व न्याय विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेसाठी १४६६ नियमित पदे व ३३८ 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ सेवा अशा सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. 
शासन निर्णय:- 

धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी वेळोवेळी सादर केलेले प्रस्ताव आणि नवीन 
पदनिर्मिती, पदांचे पुनरूज्जीवन व पदांचा आढावा इ. प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी 
स्थापन केलेल्या मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या सन 
२०२२ मधील ४ थ्या बैठकीच्या दि.२६.०९.२०२२ रोजीच्या इतिवृत्तानुसार, विधि व न्याय 
विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेसाठी एकूण १४६६ नियमित पदे व बाह्ययंत्रणेद्वारे 
घ्यावयाच्या ३३८ मनुष्यबळ सेवा SAM सुधारीत आकृतीबंधास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 

i) सुधारीत आकृतीबंधानुसार धर्मादाय आयुकत कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 

त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर एकूण १४६६ नियमित पदांची 

माहिती "परिशिष्ट-अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सोबत जोडण्यात आली आहे. 

i) सुधारीत आकृतीबंधानुसार धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 

त्यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर एकूण ३३८ बाह्ययंत्रणेद्वारे 

घ्यावयाचे मनुष्यबळाची माहिती "परिशिष्ट-ब" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सोबत जोडण्यात 

आली आहे. 

ii) जुन्या आकृतीबंधात मंजूर असलेल्या संवर्गापैकी घोषित केलेल्या मृत संवर्गाची 

माहिती "परिशिष्ट-क" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सोबत जोडण्यात येत आहे. 

iy) सुधारीत आकृतीबंधानुसार धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 

त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर मंजूर एकूण १४६६ नियमित 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का.१ 


पदांनुसार स्थायी-अस्थायी पदांच्या वर्गीकरणाची माहिती "परिशिष्ट-ड" मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे सोबत जोडण्यात आली आहे. 
२. विधिव न्याय विभागाच्या अधिनस्त धर्मादाय आयुक्त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून मंजूरी देण्यात येत आहे- 
अ) या झासन निर्णयाच्या "परिशिष्ट-अ" मध्ये अनुक्रमांक (१), (२), (३) व (४) येथे नमूद 
संवर्गात मा. उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील न्यायिक अधिकारी प्रतिनियुक्तीने कार्यरत 
असल्यास त्यांना न्यायिक सेवेतील वेतन संरचना लागू राहील. 
आ) या शासन निर्णयाच्या "परिशिष्ट-ब" मध्ये दर्शविलेल्या मनुष्यबळसंख्येच्या मर्यादेत सेवा 
आवश्यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेद्दारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, त्या 
त्या/संबंधित संवर्गात सध्या अधिसंख्य म्हणून कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित 
मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. अधिसंख्य पदे जशी 
निरसित होतील त्याप्रमाणे आवश्‍यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यात याव्यात. 
इ) या शासन निर्णयाच्या "परिशिष्ट-क" मध्ये नमूद जे संवर्ग मृत ठरविण्यात आले आहेत, 
अशा संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य ठरविण्यात येत 
आहेत. अधिसंख्य ठरविलेल्या पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इ. 
कारणामुळे ते रिक्‍त झाल्यानंतर ते अधिसंख्य पद आपोआप रद्द होईल. 
ई) बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दिनांक २७.०४.२०२२ चा व वेळोवेळी त्या 
अनुषंगाने निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची 
दक्षता घ्यावी. 
उ) खाली नमूद संवर्गातील विविध पदांचे सेवाप्रवेश नियम समान असल्याने एकच पदनाम 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे- 
i, या आकृतीबंधानुसार अधिक्षक व जनसंपर्क अधिकारी हा एकच संवर्ग 
करण्यात येत असून, त्यास "अधिक्षक” असे संबोधण्यात येईल. 
॥. ळेखापाल/निरीक्षक/शिरस्तेदार/न्याय लिपिक हा एकच संवर्ग करण्यात 
येत असून, त्यास "निरीक्षक” असे संबोधण्यात येईल. 
ii, अभिलेखापाल/वरिष्ठ लिपिक हा एकच संवर्ग करण्यात येत असून, त्यास 
"वरिष्ठ लिपिक” असे संबोधण्यात येईल. 
ऊ) सुधारित आकृतीबंधामध्ये मंजूर पदांसाठी वेतन व भत्त्यापोटी आवश्‍यक ती 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याबाबत धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का.१ 


३. सदर शासन निर्णय मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या सन २०२२ मधील ४थ्या बैठकीच्या दि.२६.०९.२०२२ रोजीच्या इतिवृत्तानुसार व वित्त 
विभाग, आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष या कार्यासनाच्या अ.नौ. संदर्भ क्र.६०७/आपुक/सेवा-९, 
दि.१.११.२०२२ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फ्रफपरणाचीीवाव5001.४0९. संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२०११२११३८९१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manisha Anil Kadam 

DN: CN = Manisha Anil Kadam, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = Law And Judiciary Department 
Date: 2022.12.20 18:00:33 +05'30' 


(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२ ,मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) १/२ ,मुंबई/नागपूर. 
प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार यांचे स्वीय सहायक, विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
धर्मादाय AYA, AERTS राज्य,मुंबई. 
सर्व धर्मादाय सह आयुकक्‍्त/धर्मादाय उप आयुक्‍त/सहायक धर्मादाय आयुक्‍त. 
ळेखा संचालक, धर्मादाय आयुकत कार्यालय,वरळी,मुंबई. 
सह/उप सचिव(व्यय-८/वित्तीय सुधारणा/आपुक),वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
सह/उप सचिव(कार्या-१५/१७/२३/२४/२५),विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती(का-१). 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का.१ 


विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्र.सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का-१, दिनांक 20.92.2022 


सोबतचे 
परिशिष्ट-अ 
नियमित पदे 
जुन्या आढाव्याअंती सुधारीत 
रि जुन्या मली aarerctaengere 
न पदनाम वेतनस्तर आकृतीबंधानुसा ies sk Sas 
क्र मजूर झालेली  । मंजूर केलेली नियमित 
र मंजूर पदे 
वाढ(-)/घट(- पदे 
गट-अ 
(i) Pay of Judiciary Service if 
. धर्मादाय आयुक्‍त rom Judiciary Services/Cadre | oe अ | 
(ii) एस-२९: १३११००-२१६६०० 
धर्मादाय सह आयुक्त (i) Pay of Addl. District Judge 
२ | धर्मादायसह आयुक्त |’ ae क | शि ७ | 
(ii) एस-२५:७८८००-२०९२०० 
(i)Pay of Civil Judge, Senior 
3 | धर्मादाय उप आयुक्‍त [Division १७ क| १७ 
(ii) एस-२३: ६७७००-२०८७०० 
i) Pay of Judiciary Service if 
सहायक धर्मादाय 0) Pay of Judiciary Service | 
8 आयुक्‍त rom Judiciary Services/Cadre ८२ oe ८२ 
3 (ii) एस-१८: ४९१००-१५५८०० 
५ | उप संचालक(लेख) एस-२३: ६७७००-२०८७०० Poa | Foo | 1१ 
६ | सहायक लेखा संचालक एस-२०:५६१००-१७७५०० २ poo | 2 
गट-ब(राजपत्रित) 
७ | सहायक लेखाधिकारी एस-१५: ४१८००-१३२३०० 4 poo | 4 
P सचिव, देवस्थान मह पा Ee a 
_१५: oo- ०० शि 
व्यवस्थापन समिती } 
९ । प्रशासकीय अधिकारी एस-१५:४१८००-१३२३०० ३६ 1 0__| ३६ 
१० स्वीय सहायक एस-१६: ४४९००-१४२४०० २ 1 0___| २ 
गट-ब(अराजपत्रित) 
a9) विधि सहायक एस-१५: ४१८००-१३२३०० ३ 109 ३ 
१२ स्थापत्य अभियंता एस-१४: ३८६००-१२२८०० 2 0 क 
१३ | सिस्टिम अँडमिनीस्ट्रेटर एस-१४: ३८६००-१२२८०० १ | (-)१० ० (मृत संवर्ग) 
१४। जनसंपर्क अधिकारी एस-१४: ३८६००-१२२८०० ९ Po | ९९ 
१५ अधीक्षक एस-१४: ३८६००-१२२८०० ९० Foo | “अधीक्षक” 
१६ लघुलखेक उच्चश्रेणी एस-१५: ४१८००-१३२३०० ९ 1 0__| ९ 
१७ | लघुलेखक निम्नश्रेणी एस-१४: ३८६००-१२२८०० ९८ 8 ९८ 
गट-क 
१८ लेखापाल एस-१३: ३५४००-११२४०० १४० Po | ४१७ 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का.१ 


१९ निरीक्षक एस-१३: ३५४००-११२४०० २४२ | oo | “निरीक्षक” 

२० शिरस्तेदार एस-१३: ३५४००-११२४०० ७ | 

२१ न्याय लिपिक एस-१३: ३५४००-११२४०० २८ Foo | 

22 अभिलेखापाल एस-८: २५५००-८११०० ३६ शिक २११ 

२३ वरिष्ठ लिपिक एस-८: २५५००-८११०० १७५ Foo | aie 

२४ लघुटंकलेखक एस-८: २५५००-८११०० ७ (-७ ० (मृत संवर्ग) 

24| लिपिक टंकलेखक एस-६ : १९९००-६३२०० ३६८ (2८ ३६० 

२६ टंकलेखक एस-७: २१७००-६९१०० ३९ (2३९ | “लिपिक टंकलेखक” 

२७ वाहन चालक एस-६ : १९९००-६३२०० २६ (-)२६ ० (मृत संवर्ग) 

२८ दूरध्वनी चालक एस-७: २१७००-६९१०० ८ ()¢ ० (मृत संवर्ग) 

गट-ड 

२९ आदेशिका वाहक एस-६: १९९००-६३२०० ६० poe ६० 

३०। उद्‌वाहन चालक एस-३: १६६००-५२४०० Poa | (-)9 ० (मृत संवर्ग) 

३१ दप्तरी एस-३:१६६००-५२४०० 48 (-)९ ५० 

३२ नाईक एस-३:१६६००-५२४०० १५ (-१५ ० (मृत संवर्ग) 

३३ शिपाई एस-१: १५०००-४७६०० १८२ (-)922 ० (मृत संवर्ग) 

३४ पहारेकरी एस-१: १५०००-४७६०० ५० ()yo ० (मृत संवर्ग) 

३५ सफाईगार एस-१: १५०००-४७६०० ३८ (-)3¢ ० (मृत संवर्ग) 
एकूण पदे १८५९ (2३९३ aS 


Digitally signed by Manisha Anil Kadam 
DN: CN = Manisha Anil Kadam, C = IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, OU = Law And Judiciary Department 
Date: 2022.12.20 18:00:55 +05'30' 


(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का.१ 


विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णयअ क्र.सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का-१, दिनांक 20.92.2022 


सोबतचे 
परिशिष्ट-ब 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे एकूण मनुष्यबळ 
अ.क्र. सेवा बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करावयाचे मनुष्यबळ 
| सिस्टिम अँडमिनिस्ट्रेटर Pt 
2. दूरध्वनी चालक/वाहनचालक/ टंकलेखक ७१ (६--२६--३९) 
बहुउद्देशिय (मल्टीटास्कि)) कुठल कर्मचारी 
(दुरध्वनीचालक, वाहनचालक, लिपिक टंकलेखक व 
तत्सम सेवा) 
३. उद्‌वाहन चालक २५७ 
7 नाईक बहुउद्देशिय गट-ड कर्मचारी (उदा.उद्‌वाहन चालक, 
न दप्तरी, शिपाई, नाईक, पहारेकरी, सफ़ाईगार व इतर) 
4. शिपाई 
६. पहारेकरी 
0. सफाईगार 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे एकूण मनुष्यबळ ३३८ 


Digitally signed by Manisha Anil Kadam 

DN: CN = Manisha Anil Kadam, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = Law And Judiciary 
Department 

Date: 2022.12.20 18:01:12 +05'30' 


(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का.१ 


विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णयअ क्र.सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का-१, दिनांक २०.१२.२०२२ 


सोबतचे 
परिशिष्ट-क 
मृत संवर्ग 
अ.क्र पदनाम वेतनस्तर प ज्यात नवीन आकृतीबंधानुसार 
मंजूर पदे मंजूर पदे 
La | सिस्टिम अँडमिनीस्ट्रेटर एस-१४: ३८६००-१२२८०० Fe e ० (मृत संवर्ग) 
२ लघुटंकलेखक एस-८: २५५००-८११०० ७ ० (मृत संवर्ग) 
3 वाहन चालक एस-६ : १९९००-६३२०० २६ ० (मृत संवगी 
8 दूरध्वनी चालक एस-७: २१७००-६९१०० ८ ० (मृत संवर्ग) 
र उद्‌्वाहन चालक एस-३: १६६००-५२४०० 1१ | ० (मृत संवर्ग) 
& नाईक एस-३: १६६००-५२४०० १५ ० (मृत संवर्ग) 
9 शिपाई एस-१: १५०००-४७६०० १८२ ० (मृत संवग 
८ पहारेकरी एस-१: १५०००-४७६०० ५० ० (मृत संवर्ग) 
९ सफाईगार एस-१: १५०००-४७६०० ३८ ० (मृत संवग 
एकूण पदे ३३७ 


Digitally signed by Manisha Anil Kadam 


DN: CN = Manisha Anil Kadam, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = Law And Judiciary Department 
Date: 2022.12.20 18:01:29 +05'30' 


(मनिषा कदम) 


सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव, 


महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का.१ 


विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णयअ क्र.सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का-१, दिनांक २०.१२.२०२२ 


सोबतचे 
परिशिष्ट-ड 
नियमित पदांचे स्थायी-अस्थायी पदांचे वर्गीकरण 
मंजूर नियमित पदानुसार 
अ. 
- पदनाम वेतनस्तर नियमित पदे स्थायी-अस्थायी पदे 
न स्थायी पदे अस्थायी पदे 
गट-अ 
(i) Pay of Judiciary Service if from 
र धर्मादाय आयुक्‍त udiciary Services/Cadre अ | | | 
(ii) एस-२९: १३११००-२१६६०० 
धर्मादाय सह आयुक्‍त (i) Pay of Addl. District Judge 
२ | धर्मादाय सह आयुक्त | oe क ह २ 
(ii) -२५:७८८००-२०९२०० 
धर्मादाय उप आयुक्त (i) Pay of Civil Judge, Senior Division 
3 | धर्मादाय उप आयुक्‍त | ea १७ १४ ३ 
(ii) एस-२३: ६७७००-२०८७०० 
सहायक धर्मादाय (i) Pay of Judiciary Service if from 
सहायक धर्मादाय ee 
8 आयुक्‍त udiciary Services/Cadre ८२ ६६ १६ 
3 (ii) एस-१८: ४९१००-१५५८०० 
५ | उप संचालक (लेखा) एस-२३: ६७७००-२०८७०० | oa | | oa | | eo | 
६ सहायक लेखा संचालक एस-२०: ५६१००-१७७५०० २ Poa | oa | 
गट-ब (राजपत्रित) 
9 स्वीय सहायक एस-१६: ४४९००-१४२४०० २ २ |e | 
८ eal एस-१५: 8400-9323 "अ | १ | 
-१५: oo- [०७ 2) 
व्यवस्थापन समिती : 
९ | प्रशासकीय अधिकारी एस-१५: ४१८००-१३२३०० ३६ २९ 9 
गट-ब (अराजपत्रित) 
१० सहायक लेखाधिकारी एस-१५: ४१८००-१३२३०० 4 4 fo | 
११ | लघुलखेक उच्चश्रेणी एस-१५:४१८००-१३२३०० ९ 9 2 
१२ | लघुलेखक निम्नश्रेणी एस-१४: ३८६००-१२२८०० ९८ ७८ २० 
१३ विधि सहायक एस-१५: ४१८००-१३२३०० ३ २ | oa | 
१४ स्थापत्य अभियंता एस-१४: ३८६००-१२२८०० रै २ | oo | 
१५ अधीक्षक एस-१४: ३८६००-१२२८०० ९९ 98 २० 
गट-क 
१६ निरीक्षक एस-१३: ३५४००-११२४०० ४१७ ३३४ ८३ 
१७ वरिष्ठ लिपिक एस-८: २५५००-८११०० २११ १६९ ४२ 
१८ । लिपिक टंकलेखक एस-६ : १९९००-६३२०० ३६० २८८ ७२ 
गट-ड 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का.१ 


१९ आदेशिका वाहक एस-६: १९९००-६३२०० ६० od १२ 
२० दप्तरी एस-३: १६६००-५२४०० Yo Yo | a | 
एकूण पदे १४६६(नियमित पदे) | ११७५ २९१ 


Digitally signed by Manisha Anil Kadam 

DN: CN = Manisha Anil Kadam, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = Law And Judiciary Department 
Date: 2022.12.20 18:01:46 +05'30" 


(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी १० 


